केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
धुळे शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०२३ 


१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अमृत-२०१५/प्र.क्र.१९७/नवि-३३, दिनांक १३ 
ऑक्टोबर, २०१५. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक sh: अमृत-२०१६/प्र. क्र.१६३/नवि- ३३, 
दिनांक १६ मे, २०१६ व १२ जुले, २०१६. 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत-२०१७/प्र.क्र.४२९/नवि- ३३, 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१७. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
मलनिःस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची 
निर्मिती अभियान sere करण्यात येत आहे. त्यानुसार या अभियानांतर्गत संदर्भाधीन क्र. ३ 
अन्वये धुळे शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. सदर अभियानांतर्गत धुळे शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 
तांत्रिक दृष्ट्या आवश्‍यक उपांगास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यास मा. मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू 
समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, धुळे शहराच्या मलनिःस्सारण 
प्रकल्पाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ मधील शासन निर्णयातील अटी व तरतुदीच्या अधीन राहून परिच्छेद 
क्र. २ मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक वाढीव उपागांस शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. धुळे शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पातील उपांगे व त्यांची किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 
आहे :- 


Sr. No. Name of Item Amount 
1 Construction of 1992 Nos. Manhole 24,44,00,000 
2 Costing of EIRL (Road Crossing) 8,24,00,000 
3 GST 13,03,00,000 
Total 45,71,00,000 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 


Sr. No. 


Name of Item 


Amount 


Say Rs. 


45.71 Cr. 


३. धुळे शहर मलनिःस्सारणप्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक । प्रकल्प केंद्र राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे | किंमत | शासनामार्फत | अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 

नाव अनुज्ञेय अनुदान | (प्रकल्प किंमतीच्या हिस्सा 
(प्रकल्प २५%) (प्रकल्प किंमतीच्या 
किंमतीच्या २५%) 
५०% ) 


धुळे 
महानगरपालिका 


४५.७१ 


२२.८५५ 


99.829 


११.४२८ 


४. सरदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याची व वस्तू व सेवा कराच्या 


बाबींची परिगणना प्रमाणितकरूनच देयक अदा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, धुळे 


महानगरपालिका यांची राहील. 


५. धुळे शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास संदर्भाधीन क्र. ३ मधील शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या व त्यानुषंगाने सदर अमृत अभियानाच्या व या प्रकल्पाच्या 


अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शातींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्त, धुळे महानगरपालिका यांचीराहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०६१३४७१३६५२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


R Digitally signed by SHRIKANT C 
S H | KA N T DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 


C ANDGE 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
email=shrikant.and: ic.in, c=US 
Date: 2023.04.11 20:11:10 +05'30 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
६. प्रधान सचिव,पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 


. प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग(२) यांचे स्वीय सहायक. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
. आयुक्‍त तथा संचालक,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय ,मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुकत, नाशिक विभाग. 
१२. जिल्हाधिकारी, धुळे. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे. 
१४. आयुक्त,धुळे महानगरपालिका, धुळे. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठडपैकी३ 


